अभिमत विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी शाखेमध्ये 
शैक्षणिक वर्ष २००१-२००५ नंतर प्रवेशित झालेल्या 
मुक्‍त व दुरस्थ अभ्यासक्रमाच्या पदव्या निलंबित 
केल्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१२२/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :१३ मे, २०१९. 


वाचा :- सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र 
3).F.No.93-§0/P8&AP/SC-Legal/Dist.Edu./2098/884,fe.2§/8/2098. 


परिपत्रक : 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 3/99/2099 च्या आदेशान्वये खाळी नमूद करण्यात 

आलेल्या ४ अभिमत विद्यापीठांच्या अभियांत्रिकी शाखेमध्ये शैक्षणिक वर्ष २००१-२००५ नंतर प्रवेशित 
झालेल्या मुक्‍त व दुरस्थ अभ्यासक्रमाच्या पदव्या निलंबित केल्या असल्याचे अखिल भारतीय तंत्र 
शिक्षण परिषदेने संदर्भाधिन दिनांक २६/४/२०१९ च्या पत्रावब्दारे कळविले आहे. 

१) जे.आर.एन. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपूर (राजस्थान) 

२) आय.ए.एस.ई., सरदारशाहर (राजस्थान) 

३) ए.ए.आय., अलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) 

४) व्ही.एम.आर.आय., सालेम (तामिळनाडू) 


२. या मुक्त व दुरस्थ अभ्यासक्रमाच्या पदव्या जरी निलंबित केल्या असल्या तरी या 
अभ्यासक्रमांना प्रवेशित विद्यार्थ्यांना पुन्हा पदव्या देण्याकरीता चाचणी घेण्याचे आदेशा मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाने दिनांक २२/१/२०१८ रोजी दिले होते. त्याप्रमाणे अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद/ 
विद्यापीठ अनुदान यांनी जून आणि डिसेंबर, २०१८ मध्ये या परीक्षा घेतल्या होत्या. त्या परीक्षेचा 
Pare अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या www.aicte-india.org या वेबसाईट वर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. 


३. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने सदरच्या पत्राव्दारे हे निकाल तपासण्याची विनंती केली 
आहे. हे निकाल तपासून हयाबाबत पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्याकरीता त्यांच्या अधिपत्याखालील 
सर्व संबंधित प्राधिकरणांना / कार्यालयांना योग्य त्या सूचना देण्याचे सर्व प्रशासकीय विभागांना सूचित 
करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१२२/तांशि-४ 


४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०५१३१५३४४२१५०८ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझानुसार व नावाने 


Satish Jagdeorao _ दण 
Tidke pete 
(सतीश ज.तिडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
१. सर्व प्रशासनीक विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 
२. आयुक्त, शालेय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 


५. आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३. Pash, Aled तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४. संचालक, वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. व वि.मा.प्र. कल्याण विभाग, पुणे 
१५. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये. 
१६. सर्व सहसंचालक, उच्च शिक्षण, विभागीय कार्यालये. 
१७. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे. 


१८. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड. 
१९. निवड नस्ती (तांशि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


